बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२११ 
(नवीन क्र.५२) बीड शहरातील (Abandoned 
Length) सुटलेली एकूण १०.०९ कि.मी.ची 
लांबी दर्जावनत करुन प्रमुख जिल्हा 
मार्गामध्ये समाविष्ट करुन नवीन प्रजिमा 
क्रमांक देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र. मुआऔका-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२६८०, दि.१८/०८/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २११ (नवीन क्र.५२) सोलापूर - औरंगाबाद या रस्त्याची बीड शहरातील 
(Abandoned Length) सुटलेली एकूण १०.०९ कि.मी.ची लांबी दर्जाववनत करुन प्रमुख जिल्हा 
मार्गामध्ये समावेशन करुन नवीन प्रजिमा क्रमांक देण्यबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच प्रकल्प 
संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
केलेल्या सदर लांबीचे हस्तांतरण विचारात घेता, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २११ (नवीन क्र.५२) सोलापूर - 
औरंगाबाद या रस्त्याची बीड शहरातील (Abandoned Length) सुटलेली एकूण १०.०९ कि.मी.ची लांबी 
दर्जाअवनत करुन प्रमुख जिल्हा मार्गामध्ये समावेशन करुन नवीन प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक देण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व प्रकल्प 
संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
केलेल्या बीड शहरातील लांबीचे हस्तांतरण विचारात घेऊन बीड जिल्ह्यातील खालील लांबी प्रमुख 
जिल्हा मार्गामध्ये समावेशन करुन नवीन प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक देण्यात येत आहेत. सदर रस्त्याच्या 
दर्जामध्ये जरी बदल करण्यात आला असला तरी, सदर रस्त्याचा आखणी मार्गामध्ये कोणताही बदल 
होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१२८/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जान्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक लांबी एकूण । नंतरचा क्रमांक 
लांबी 
(fer AT.) 
| . | सोलापूर-बीड-औरंगाबाद- । राष्ट्रीय महामार्ग क्र. (०/०० ते १०.०९ । प्रमुख जिल्हा 
धुळे रस्ता. २११ (नवीन क्र.५२) १०/०९) कि.मी. मार्ग-७९ 
सोलापूर - औरंगाबाद । १०.०९ कि.मी. 
या रस्त्याची बीड 
शहरातील 
(Abandoned Length) 
सुटलेली लांबी 
एकूण १०.०९ 
कि.मी. 


१८८७.४४० कि.मी. इतकी होईल. 


१०) 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बीड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.०९ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१८७७.३५० -- १०.०९) म्हणजेच 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२९१२१६०६९९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GANPAT SANDIPAN: 
KACHARE 


विभागीय आयुकत, औरंगाबाद. 


(ग.सं BR ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 


जिल्हाधिकारी, बीड. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 
अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


